सन २०२१-२०२२ या वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी 
NRLP/NRLM करिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
(GEN) अर्थसहाय्य. 


महाराष्ट्रशासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासननिर्णयक्रमांकः मजिअ - २०२१/प्र.क्र.६५/योजना-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २१ ऑक्टोबर, २०२१ 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र.एनआरएळएम-२०११/प्र.क्र.१९६/ 
योजना-३, दिनांक १८ जुले, २०११. 
२. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्राळय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.जे-१२०२५/०१/२०२१-आरएल 
(एनआरएलएम_२८ए), दिनांक 03 ऑगस्ट, २०२१. 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, बेलापूर, 
नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एमएसआरएलएम/लेखा/१७८९/२०२१, दिनांक ०४ ऑगस्ट, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 
अभियान NRLM सर्वसाधारण (GEN) प्रवर्गाकरिता संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये पहिला हप्ता म्हणून 
रु.५३,८२,५४,०००/- इतका निधी वितरीत केलेला आहे. सदर निधी राज्याच्या एकत्रित निधीमध्ये 
जमा झालेला आहे. २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत 
सर्वसाधारण (General) WET केंद्र हिस्सा (२५०१ २९०८) याकरिता रु.३५३,६६,००,०००/- व राज्य 
हिस्सा (२५०१ २७७५) याकरिता रु.२३५,७८,००,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली 
आहे. सदर अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीमधून केंद्र हिस्सा रु.५३,८२,५४,०००/- व केंद्र हिस्सा 
समरुप राज्य हिस्सा रु.३५,८८,३६,०००/- असा एकूण रु.८९,७०,९०,०००/- इतका निधी वितरित 


करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 


१. सन २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (MSRLM) अंतर्गत सर्वसाधारण 
प्रवर्ग (GEN) केंद्र हिस्सा (२५०१ २९०८) याकरिता केलेल्या तरतूदीतून रु.५३,८२,५४,०००/- (रुपये 
त्रेपण्ण कोटी ब्याऐंशी लाख चौपण्ण हजार फक्त) व केंद्र हिस्सा समरुप राज्य हिस्सा (२५०१ २७७५) 


याकरिता केलेल्या तरतूदीतून रु.३५,८८,३६,०००/- (रुपये पस्तीस कोटी agave लाख छत्तीस 


शासन निर्णय क्रमांकःमजिअ-२०२१/प्र.क्र.६५/योजना-३ 


हजार फक्त) असा एकूण रु.८९,७०,९०,०००/- (रुपये एकोणनव्वद कोटी सत्तर लाख नव्वद हजार 
फक्‍त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळी (6.D.S) FR महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती 


अभियानास वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्‍कम उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, 


बेलापूर, नवी मुंबई यांच्याकडे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर रक्कम रु.५३,८२,५४,०००/- चा खर्च "मागणी क्र.एल-३, २५०१ ग्रामविकासासाठी विशेष 
कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना, (०१) सुवर्ण 
जयंती ग्राम स्वयंरोजगार, (१) (१३) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान याअंतर्गत अनुसूचित 
जमाती व्यतिरिक्त इतर लाभार्थ्यांना वित्तीय सहाय्य (केंद्र हिस्सा) (सर्वसाधारण) (६०%)(कार्यक्रम), 33, 
अर्थसहाय्य (२५०१ २९०८)" या लेखाशिर्षाखाली व रु.३५,८८,३६,०००/- चा खर्च “मागणी क्र.एल 3, 
२५०१, ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्ण जयंती ग्राम 
स्वयंरोजगार योजना, (०१) सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार , (०१) (०५) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 
जीवनोन्नती अभियानाच्या अनुसूचित जाती / जमाती व्यतिरिक्त लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य (कार्यक्रम), 
33, अर्थसहाय्य, (२५०१ २७७५)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात 


अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदी मधून भागवावा. 


४. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च करण्यात 
यावे. अन्यथा ती वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल, याची अमंलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी 
नोंद घ्यावी. 


५. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील माहिती त्वरीत 
लेखाधिकारी कार्यासन क्रमांक योजना-२, ग्राम विकास विभागयांचेकडे पाठवावी. १) मंजूर केलेली 
रक्‍कम, २) कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक, ४) 


महालेखापाल कार्यालयातील Lea ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक्र दिनांक २४ जून, २०२१ अन्वये दिलेल्या केंद्र पुरस्कृत 
योजनांसाठी निधी तसेच राज्य शासनाचा समरुप हिस्सा प्रशासकीय विभागांने त्यांचे स्तरावर वितरित 


करण्याच्या प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचा अनौ.संदर्भ क्र.९३/२०२१/अर्थोपाय, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःमजिअ-२०२१/प्र.क्र.६५/योजना-३ 


दिनांक १३.०८.२०२१ व अनोौ.संदर्भ क्र.५४९/२१/व्यय-१५, दिनांक ०४.१०.२०२१ अन्वये दिलेल्या 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in ur संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२१११०२२७५३२० असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


१०) 


D | | ी Digitally signed by Dilip 
[2 Babasaheb Patil 
DN: cn=Dilip Babasaheb Patil, 
B b h o=Rural Development 
a a S a 1 e Department, ou, 


email=dilip.patil@nic.in, c=US 
b 2 : | Date: 2021.10.21 11:23:51 
d t | +05'30' 


(दि. बा. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
प्रधान सचिव व निवासी आयुक्त (गुंतवणूक व राजशिष्टाचार), महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग (एसबीआय साईड), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४. 
उप संचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, ५ वा मजला, 
दक्षिण विंग(एसबीआय साईड),सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई - Yoo ६१४. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (१४१४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

वित्तविभाग (व्यय-१५) व ( अर्थ-१७) मंत्रालय,मुंबई-३२. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त-१, वित्त-७, योजना-२,ग्राम विकास विभाग. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


